wes जवत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID : deskkh2-rfd@mah.gov.in 
क्र:-गौखनि-४२/०११६/प्र.क्र.११५/ख-२ दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३ 


विषय : गौण खनिज-नांदेड 
सन २०१४-२०१५ करीता मौजे बोळेगाव, ता. बिलोली, जि. नांदेड 
येथीळ रेतीघाटातून उत्खनन करता न आलेल्या रेतीचा परतावा 
मिळणेबाबत. 
- श्री. वेमुलापल्ली मुरली मोहन, रा.॥॥७-॥, H.No.39, IX PHASE, 
KPHB COLONY, कुकटपल्ली, हैद्राबाद-५०० ०७२ 


शासन ज्ञापन: 

जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र.२०१५/मशाका-२/गौ.ख./टे१/प्र.क्र.४२, 
दिनांक ११.०८.२०२३ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन २०१४-२०१५ 
करीता मौजा बोळेगाव, ता. बिलोली, जि. नांदेड या वाळूगटाकरीता दिनांक २६.०३.२०१५ 
रोजी १४१३४ ब्रास परिमाणाकरिता श्री. वेमुलापल्ली मुरली मोहन, रा.॥॥॥७-॥, H.No.39, 
IX PHASE, KPHB COLONY, कुकटपल्ली, हैद्राबाद-५४०० ०७२ यांना रक्‍कम 
रु.०२,३१,१९,६९१/- एवढ्या सर्वोच्च GA मंजूर करण्यात आला. लिलावधारक यांना 
सदर वाळूगटाचा ताबा देण्यात आला असता, लिलावधारकास मंजुर वाळू गटातून वाळूचे 
उत्खनन करता आलेले नाही. त्यामुळे लिलावधारक यांनी मंजूर करण्यात आलेल्या वाळू 
गटातून उत्खनन करता न आलेल्या रेतीच्या परिमाणाच्या अनुषंगाने रक्कम परत 
करण्याची विनंती लिलावधारक यांनी केली. 
०२. लिळलावधारक यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने मा. मंत्रीमहसूल) यांनी 
दिनांक ११.०७.२०२३ रोजी दिलेले आदेश तसेच लिलावधारकाने १/४ व ३/४ रकमांचा 
भरणा विहित कालावधीत भरणा केलेला नाही. याबाबी विचारात घेवून लिलावधारक यांनी 
सर्वोच्च बोळीस मंजूर केलेल्या रकमेतून १/४ रक्‍कम जप्त करून उर्वरीत रक्‍कम 
रू. ५८,६६,६१७/- (SSA लाख सहासष्ठ हजार सहाशे सतरा फक्त) लिलावधारक 
श्री श्री. वेमुलापल्ली मुरळी मोहन, रा.॥॥॥७-॥, H.No.39, IX PHASE, KPHB COLONY, 
कुकटपल्ली, हेद्राबाद-५०० ०७२ यांना परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
०३. सबब श्री. वेमुलापल्ली मुरली मोहन, रा.॥॥॥७-॥, H.No.39, IX PHASE, 
KPHB COLONY, कुकटपल्ली, हेद्राबाद-५०० ०७२ यांना सन २०१४-२०१५ करीता मौजा 
बोळेगाव, ता. बिलोली, जि. नांदेड मधून उत्खनन करता न आलेल्या प्रमाणशीर 


शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि-४२/०११६/प्र.क्र.११५/ख-२ 


परताव्याची रक्‍कम वाळू/रेती निर्गती धोरणानुसार परिगणीत करण्यात आली असून 
त्यानुसार परताव्याची रक्‍कम रू. ५८,६६,६१७/- (रू.अठ्ठावन्न लाख सहासष्ठ हजार GERI 
सतरा फक्त), त्यांनी लिलावाची रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापूर्वी ही 
रक्‍कम अदा केलेली नाही याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर अदा करण्यास 
शासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३- 
अलोहयुक्त खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग "१०२-खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, 
९००, अलोहयुक्‍त खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे 
(०८५३ ००८६) खाली वजा परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध 
अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 
०५. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र- 
२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, दिनांक ०८.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ नुसार महसूल व वन विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झहासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ए"१५/.॥ा्ीचाचओ[9.900/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक 
२०२३११२८१२१३५०९७१९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 

SADANAND se 
GOVIND MOHI TE 2a reece 


MOHITE 
Date: 2023.11.29 14:33:14 +05'30' 


(सदानंद गो. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, नांदेड 
प्रत: 
१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
३) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
५) निवडनस्ती “ख-२” कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


